औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील श्री. वि. वि. काटमवार, 
उपसंचालक यांच्या नियतकालिक बदलीच्या 
ठिकाणात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.9२/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचाः- झासन आदेशा क्र.औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.७२(२)/कामगार-१,दि.१० ऑगस्ट, २०२०. 


आदेश : 
संदर्भाधीन आदेशात स्तंभ क्र.५ प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे- 


अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे 
सुधारीत कार्यालय 


श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक , औसुवआ, सह संचालक, औसुवआ, 
उप संचाळक नांदेड ठाणे 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई यांनी, श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक यांना त्यांच्या बदलीच्या सुधारीत ठिकाणी 
हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. श्री.वि.वि.काटमवार, 
उप संचालक यांनी तातडीने बदलीच्या सुधारीत ठिकाणी रुजू व्हावे. 

३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील कलम ४ (४) व कलम ४(५) च्या तरतूदीन्वये व सदर 
अधिनियमाच्या कलम ६ खालील परंतुक २ व कलम ७ एकत्रित विचारात घेऊन, सक्षम प्राधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२०११०६१४४९५०२७१० असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SHRIKANT LAXAMANRAO. १ 
PULKUNDWAR 


id by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 
ment Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, ENERGY 
eTMENT, aK री 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनाळय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, 


बांद्रा(पू), मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.9२/कामगार-१ 


२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, नांदेड, ठाणे. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक (द्वारा प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा(पू), मुंबई.) 

मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

निवड नस्ती. 


an (२ 6 OM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


